“शिवभोजन” योजनेचा skein 
साधारणपणे दुप्पट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १८ फ़ेब्रुवारी, २०२० 


प्रस्तावना:- 
दि. ०१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य सरकारने गरीब व गरजू जनतेला स्वस्त 


दरात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्याची योजना सुरु केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये दि.२६ 


जानेवारी,२०२० रोजी शिवभोजन योजनेचे उदघाटन मा. पालकमंत्री यांच्या हस्ते झाले. उदघाटनाच्या 


दिवशी राज्यात १४१८० थाळी क्षमता असलेली एकूण १२२ शिवभोजन केंद्र सुरु झाली. 


शिवभोजन योजनेचा इष्टांक साधारणपणे दुप्पट करण्याबाबत शासन विचाराधिन होते. त्यानुषंगाने 


०१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन या योजनेचा 


विस्तार करण्याकरिता क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अभिप्राय (FEEDBACK) मागविण्यात आले होते. त्यानुसार 


शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१) सध्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना दिलेला शिवभोजन थाळीचा इष्टांक मागणी व गरज पाहून 


साधारणत: दुप्पट करण्यात येत आहे. जिल्हानिहाय वाढीव थाळींची संख्या सोबत जोडलेल्या 


विवरणपत्र अ मध्ये दिलेली आहे. म्हणजेच आधीचा इष्टांक वाढून एकूण इष्टांक आता ३६,००० थाळी 
होईल. 


२) दि. ०१ जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नवीन केंद्राची निवड करण्यात यावी. तसेच 


चाळू असलेल्या केंद्राची प्रतिदिन थाळी संख्या आवश्‍यकतेनुसार २०० च्या मर्यादेत वाढविण्यात यावी. 


3) अन्न, नागरी पुरवठा विभागातील अधिका-यांव्यतिरिकक्‍्त तहसिलदार/ गट विकास अधिकारी तथा 


समकक्ष अधिका-यांमार्फत शिवभोजन केंद्राची भेट व तपासणी आयोजित करावी. त्यामध्ये मुख्यत: 


भोजन केंद्रावरील स्वच्छता, निटनेटकेपणा आणि अन्नाची गुणवत्ता या बाबींवर भर द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 


४) सद्यस्थितीत प्रत्येक शिवभोजन केंद्रासाठी असलेले किमान ७५ व कमाल १५० थाळींचे उदिष्ट 


मागणीनुसार वाढवून किमान ७५ व कमाल २०० थाळी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५) येत्या अर्थसंकल्पामध्ये शिवभोजन योजनेकरिता होणा-या आर्थिक तरतुदी विचारात घेऊन योजनेच्या 


पुढील टप्प्याबाबत नियोजन करण्यात येईल. 


६) सद्यस्थितीत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात विहोषत: केवळ शासकीय कार्यालये, रुग्णालये, बस 


स्थानके, रेल्वे स्थानक, बाजारपेठा या सारख्या सार्वजनिक ठिकाणीच कार्यान्वित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र २०२००२१८१६०६१९८४०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
MAHESH 


PATHAK 


(महेश पाठक) 
प्रधान सचिव 


प्रति, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

२. खाजगी सचिव, मा.मंत्री, (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.), मंत्रालय, मुंबई 

३. खाजगी सचिव, मा.राज्यमंत्री, (अ.ना.पु. FOG), मंत्रालय, मुंबई 

४. खाजगी सचिव सर्व मंत्री कार्यालय/सर्व राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्राळय मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव मंत्रालय विभाग 

९. अध्यक्ष राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.महासंचाळक, माहिती जनसंपर्क मंत्रालय,मुंबई 

१३.नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 

१४.वित्तिय सल्लागार व उपसचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.स) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
१५.उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 

१६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 


१७.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१८. सर्व कार्यासने (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) 

१९.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर 
२०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर 
२१.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२२.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये 

२३.मा. संचालक नगरपालिका प्रशासन, मुंबई 

२४.संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

२५.निवड नस्ती, नापु-१७. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 


शासन निर्णय क्र-शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु १७, दि. १८ फ़ेब्रुवारी, २०२० चे “विवरणपत्र अ 


अनु क्र. जिल्हा/महानगरपालिका प्रतिदिन वाढीव थाळींची संख्या 
शि रायगड-अलिबाग ४०० 
(अलिबाग - १०० 
पनवेल महापालिका - ३००) 
२. | रत्नागिरी ३०० 
सिंधुदुर्ग १५० 
नाशिक १००० 
[नाशिक-७०० 
मालेगाव महानगर पालिका - ३००) 
५. धुळे ३०० 
६. | नंदुरबार ३०० 
७. | जळगाव ७०. | 
८. अहमदनगर ७० | 
र. पुणे १५०० 
पुणे - १००० 
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका - 
५००) 
१०. | सातारा ५०० 
| 99. १. | सांगली ४५० 
१२. । सोलापूर ७० | 
१३. | कोल्हापूर ६०० 
१४. | औरंगाबाद ५०० 
१५. जालना ३०० 
१६. | परभणी ३०० 
१७. हिंगोली २०० 
१८. | बीड OO ० 
१९. नांदेड ५०० 
२०. । उस्मानाबाद २५० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 


२१. । लातूर BOO 
२२. | बुलढाणा oo 
23. | अकोला 300 
२४. | वाशिम ३०० 
२५. | अमरावती ५०० 
२६. | यवतमाळ ४५० 
२७. वर्धा २०० 
२८. | नागपूर ७५० 
२९. | भंडारा २०० 
३०. | गोंदिया २०० 
३१. | चंद्रपूर ३५० 
३२. | गडचिरोली १५० 
33. | मुंबई हहर ४५० (A+E Region) 
३४. | मुंबई उपनगर १५०० (G+D+E Region) 
३५. | ठाणे १३५० 
[ठाणे - ४५० 
भिवंडी- oo 
कल्याण - २०० 
बेलापूर - १५० 
मिरा-भायंदर महानगर पालिका - 
१५० 
उल्हासनगर - २००) 
३६. | पालघर ४५० 
[वसई - २०० 
पालघर - Joo 
विरार - १५० ) 
एकूण १८००० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


